आदिवासी विकास सेवेतील वर्ग-१ मधील 
सहायक आयुक्‍त / वरीष्ठ संशोधन 
अधिकारी / प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी-२) या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२२ 
रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.३८८/का.१५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: १८ ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा :-१) सामान्य प्रशासन विभाग दि.२१/६/२०२१ ची अधिसूचना 
२) आदिवासी विकास विभाग झासन निर्णय क्रमांक ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.११२/का.१५, 
दि.१२.०१.२०२२. 
३) आदिवासी विकास विभाग झासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.३८८/का.१५ 
दि.०७.०९.२०२२. 


शासन परिपत्रक :- 


आदिवासी विकास सेवेतील वर्ग-१ मधील सहायक आयुक्त / वरीष्ठ संशोधन अधिकारी / 
प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी-२) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२२ रोजीची अंतरिम (तात्पुरती) 
जेष्ठता यादी संदर्भाधिन क्र.३ च्या शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेली होती. सदर 
परिपत्रकातील परिच्छेद क्र.२ अनुसार सर्व संबंधितांना हरकती व आक्षेप घेण्याची संधी देऊन त्यांच्या 
हरकती १५ दिवसाच्या आत सादर करण्याबाबत त्यांना कळविण्यात आले होते. 


२. तथापि, सदर सेवाजेष्ठता यादी संदर्भात संबंधितांची अभिवेदने / निवेदने शासनास प्राप्त 
झालेली नाहीत. 


३. Peles क्र.३ च्या दि.०७.०९.२०२२ च्या परिपत्रकाद्वारे प्रसिध्द करण्यात आलेली सहायक 
आयुक्त / वरीष्ठ संशोधन अधिकारी / प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी-२), गट-अ या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२२ रोजीची अंतरिम सेवा जेष्ठता यादी याद्वारे अंतिम करण्यात येत आहे. 


४. हे परिपत्रक विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुखांनी त्यांच्या नियंत्रणाखाळील कार्यरत असलेल्या 
अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.३८८/का.१५ 


कि सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२१०१८१८०३५२९६२४ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PAWANKUMAR BAPURAO BANDGAR 


PAWAN KU MAR ON CN= PAWANKUMAR BAPUBAO BANDGAR, C=IN, 
BAPURAO BANDGAR 


= Maharashtra, O 
MAHARASHTRA, OU = TRIBAL DEVELOPMENT 
EPARTME! 


(पवनकुमार बंडगर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सोबत :- विवरणपत्र 


प्रति, 
१. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक, 
२. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
३. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, 
४. सर्व सह आयुक्‍त तथा उपाध्यक्ष,अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, 
५. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये, 
६. निवडनस्ती (का.१५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 
आदिवासी विकास सेवेतील वर्ग-१ मधील सहायक आयुक्त/वरिष्ठ संशोधन अधिकारी/प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी-२) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची 
मंजूर पदे :-४३ पदोन्नतीने भरावयाची पदे :- २२ सरळसेवेने भरावयाची पदे :- २१ 


अ.क्र | जेष्ठता अधिकाऱ्यांचे नाव प्रवर्ग जन्म तारीख । नियुक्तीचा दिनांक | नियुक्तीचा मार्ग | जेष्ठतेसाठी गृहीत | सेवानिवृत्तीचा 
क्रमांक धरलेला दिनांक दिनांक 


८ 


aera | कजत [aa [eae सत्तर 
[a |क्रिकेशवईअवनकर [ema | १८७७०६७ | २८०६२०६ [eat [owt [eee [| 
कज. | ०६९७७०5२69 प्वेव्त ०906201 ३००६२०९७ भवत 
= 
८ 
९ 


& 
1) 
८ 


GS ca cc 
a a र्क 


श्रीम. हशिकला पांड्रंग आहिरराव 
खुला (महिला) ०५-०६-१९८३ २१-०७-२०१६ सरळसेवा-४ ०१-०८-२०१६ ३०.०६.२०४१ पदोन्नत 


EN बुजन नसज्लत्क्तत  बिललक २०७००७ | 90525० स्तज्सकप 9०29०1 ३००5०53 भवत 
या कक 
re 
es 
a 

भर 

र 


विवरणपत्र 
आदिवासी विकास सेवेतील वर्ग-१ मधील सहायक आयुक्त/वरिष्ठ संशोधन अधिकारी/प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी-२) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता सूची 


पदोन्नतीने भरावयाची पदे :- २२ सरळसेवेने भरावयाची पदे :- २१ 


अ.क्र | जेष्ठता अधिकाऱ्यांचे नाव प्रवर्ग जन्म तारीख । नियुक्तीचा दिनांक | नियुक्तीचा मार्ग | जेष्ठतेसाठी गृहीत | सेवानिवृत्तीचा शेरा 
क्रमांक धरलेला दिनांक दिनांक 
ब अता काळ जळा काक आळ्या कक आगळ =a 


a 
A srae मा.हिवळे 
A उदक गोविदराव लोखड 
a 
a 
रवाना 
— 
a GR 
i 


Digitally signed by PAWANKUMAR BAPURAO BANDGAR 
=IN, 


PAWAN KU MAR DN: CN = PAWANKUMAR BAPURAG BANDGAR, C 


as 


Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
BAPU RAO BAN DGAR ही OU = TRIBAL DEVELOPMENT 


ate: 2022.10.18 18:08:49 +05'30' 


(पवनकुमार बंडगर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


